“Community Policing” अंतर्गत विविध 
उद्दिष्टांसाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी 
मुख्यलेखाशीर्ष २०५५ पोलीस या खाली नवीन 
उपलेखाशीर्ष व सांकेतांक मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एनएएक्स १०१७/प्र.क्र.३०५/विशा-१ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जानेवारी, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

“Community Policing” या योजनेतंर्गत जातीय तणाव प्रतिबंधक उपाय योजना, गुन्हयांना 
प्रतिबंध, उपक्रमामध्ये युवकांचा सहभाग, ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा, जनजागृती मोहिमेद्वारा 
लोकसहभाग, जनतेशी सुसंवाद व अन्य बाबी इ. विविध उपक्रम गृह विभागातील विविध 
कार्यासनामार्फत राबविण्यात येतात. त्यामध्ये कोणताही बदल न करता तसेच त्यावरील खर्चही 
प्रचलित धोरणानुसार करण्याच्या अधीन राहून केवळ उपरोक्त उपक्रमांवरील होणारा खर्च 
एकत्रितपणे दिसण्याकरिता व ताळमेळाच्या दृष्टीने “Community Policing” अंतर्गत विविध 
उद्दिष्टांसाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी मुख्यळेखाज्ीर्ष २०५५ पोलीस या खाली नवीन 
उपळेखाशीर्षास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“Community Policing” अंतर्गत विविध उद्दिष्टांसाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी 
मुख्यलेखाशीर्ष २०५५ पोलीस या west नवीन उपलेखाशीर्ष व सांकेतांक निर्माण करण्यास 
महालेखापाल, मुंबई तसेच वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार*“001111॥॥५ 
Policing” यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन उपलेखाशीर्षास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे:- 

Demand No.B-01 

2055- Police 

(00)109-District Police 

(00)(15)-Police Co-ordination (Wisi समन्वय) (Committed) 


(2055 A112) 


महालेखापाल, मुंबई यांच्या युओआर-९७/२०१७-१८/७८७, दिनांक 93.92.2099 व वित्त 
विभाग att. सं.क्र.७/२०१८ दि. ०५.०१.२०१८ अर्थ-११ अन्वये दिलेल्या सहमतीने शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स १०१७/प्र.क्र.३०५/विजछा-१ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०११२१३५१३१२८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७७ Digitally signed by Vijay D Patil 
V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
1] a y ou=Home, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab10 


Patil Senne 
(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) सर्व पोलीस आयुक्त, 

) गृह विभागतील सर्व सह / उप / अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, 

) महालेखापाल (१/२), महाराष्ट्र राज्य, (ले.अ.)/(ले.प.),मुंबई/नागपूर 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


an 


अधिदान व लेखा कार्यलय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७), (अर्थ-१) व (अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (विशा१ब). 


S 


eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


